शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा काळावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १० मे, २०२१. 


शासन आदेश क्र. पकास-३४२०/प्र.क्र.४७/२०/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/ 


परिविक्षा/२०२०/१२९, दि. १२/१०/२०२० व दि.२३/०२/२०२१. 


शासन आदेठा:- 


शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील 
शासकीय तंत्रनिकेतन, वाशिम येथील संबंधित अधिव्याख्याता यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
०२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधीतांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासून समाप्त करण्यात 
येत आहे व त्यांची सेवा स्तंभ क्र. ७ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासून नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
अ. । अध्यापकाचे नांव, | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण | परिविक्षा परिविक्षा सेवा 
क्र. पदनामवकार्ययत | निर्णयक्रमांकव केल्याचा | कालावधीत | कालावधी | नियमितपणे पुढे 
संस्थेचे नांव दिनांक दिनांक घेतलेल्या | समाप्तीचा | चालू ठेवण्याचा 
रजा दिनांक दिनांक 
हि) २ ३ 1 ४ | ५ & [| 
| श्री.लक्ष्मण किसन शा.नि.क्र.ससेनि- | ०२/०२/२०१७ | निरंक ०२/०२/२०१९ | ०३/०२/२०१९ 
लोणकर, ३२१६/प्र.क्र.१९५/ (म.नं.) (म.नं.) (म.पू) 
अधिव्याख्याता १६/तांशि-७, 
अणुविद्युत दि.१३/०१/२०१७ 
अभियांत्रिकी, 
शासकीय तंत्रनिकेतन, 
वाशिम 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 
४. सदर शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः पकास-३४२०/प्र.क्र.४७/२०/तांशि-७ 


५. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१०१५१०४९८४०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
S U d h | [| J a a DN:c: nment Of Maharashtra, ou=Higher and Technical 
Educ 
4 
serial I 37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b9fd781 
h e 6002b4afOffbfl 1117, cn=Sudhir Jaya Shetty 
Date: 2021.05.10 15:19:44 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- श्री.लक्ष्मण किसन लोणकर, अधिव्याख्याता अणुविद्युत अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
वाशिम, (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती, 
३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, वाशिम, 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वाशिम, 
६. निवडनस्ती/तांशि-७. 


